भारत निवडणूक आयोगाने पुरस्कृत केलेल्या 
SVEEP (Systematic Voter Education and 
Electoral Participation) कार्यक्रमाच्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी निवडणूक साक्षरता समिती 
स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०६/२१/कार्या-३३. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि. २३ जून, २०२१ 


प्रस्तावना 


भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार 8९5 या कार्यक्रमाच्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे विविध विभाग, शासकीय व अशासकीय संस्था, शैक्षणिक 
संस्था, माहिती व जनसंपर्क विभाग इत्यादी प्राधिकरणांचे सहकार्य घेणे अपेक्षित आहे. त्यानूसार 
नागरिकांमध्ये निवडणूक विषयक जनजागृती करणे, विविध मोहीमेचे नियोजन करणे त्यांची 
अंमलबजावणी तसेच मुल्यमापन करण्यासाठी राज्य स्तरावर राज्य निवडणूक साक्षरता समिती व 
जिल्हा स्तरावर जिल्हा निवडणूक साक्षरता समिती स्थापन करणे विचाराधिन होते. 


शासन निर्णय 


राज्यस्तरावरील नागरिकांमध्ये निवडणूक विषयक जनजागृती करणे, विविध मोहीमेचे 
नियोजन करणे त्यांची अंमलबजावणी तसेच मुल्यमापन करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे राज्यस्तरीय व 
जिल्हास्तरीय निवडणूक साक्षरता समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 

राज्यस्तरीय निवडणूक साक्षरता समिती 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे पद समितीमधील पद 
१. | प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी अध्यक्ष 
२. | सह मुख्य निवडणूक अधिकारी उपाध्यक्ष 
३. ।अ.मु.स./ प्र.स./ सचिव, शालेय शिक्षण विभाग सदस्य 
४. ।'अममु.स./प्र.स./ सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सदस्य 
५. ।अ.ु.स./ प्र.स./ सचिव, कृषी विभाग सदस्य 
६. | आयुक्त / संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य सदस्य 
आयुक्‍त / संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संचाळनाळय सदस्य 
आयुक्‍त / संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, | सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०६/२१/कार्या-३३. 


९. ।आयुक्‍त/ संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य सदस्य 
foe ०. | अ.मु.स. / प्र.स./ सचिव, plated विकास विभाग सदस्य 
ba १. | आयुकत / संचालक, अपंग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, सदस्य 
पुणे 
१२ । आयुक्त / संचालक, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर | सदस्य 
मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 
१३ | आयुक्त / संचालक, महाराष्ट्र राज्य अपंग/दिव्यांग वित्त व विकास | सदस्य 
महामंडळ मर्या. मुंबई 
१४ | स्विप सल्लागार, मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय सदस्य 
१५ | सचिव, भारत स्काऊट गाईड राज्य संस्था सदस्य 
१६ | प्रादेशिक संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना सदस्य 
qo | उपमहासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना सदस्य 
१८ | राज्य संचालक, नेहरु युवा केंद्र संघटना सदस्य 
१९ । राज्य स्विप नोडल अधिकारी सदस्य सचिव 
जिल्हास्तरीय निवडणूक साक्षरता समिती 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे पद समितीमधील पद 
| 9 | जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी अध्यक्ष 
२ | ad मतदार नोंदणी अधिकारी सदस्य 
३ | उपविकास आयुक्‍त सदस्य 
४  । मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य 
५ | जिल्हा शिक्षण अधिकारी सदस्य 
६ । जिल्हा क्रीडा अधिकारी सदस्य 
७ । राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम प्राधिकरण यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
८ | साक्षरता क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका अझ्ञासकीय संस्थेचे प्रतिनिधी | सदस्य 
९ | जिल्हा संघटन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊट व गाईड | सदस्य 
संस्था 
| qo | o | प्रकल्प समन्वयक विद्यापिठ स्तर, राष्ट्रीय सेवा योजना सदस्य 
| ae q । राष्ट्रीय छात्र सेनेचे जिल्हा प्रतिनिधी सदस्य 
१२ | जिल्हा युवा समन्वयक, नेहरु युवा संघटना सदस्य 
१३ | जिल्हा स्विप नोडल अधिकारी सदस्य सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०६/२१/कार्या-३३. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०६२३१७००४८८१०७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


Digitally signed by Sharad Vasant Dalvi 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
Departm ostalCode=400032, st=Mahara: 
25. 


= , shtra, 
fb7e678462f739bedc2c7 SadObf8e 1 247bf370ffe8e27064723b 


Dalvi ण्या” 
(शरद दळवी) 
अवर सचिव तथा उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


१. मा. विरोधी पक्ष नेता, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

२. सर्व संसद / विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

३. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, मंत्रालयीन विभाग (सर्व) 

४. विभागिय आयुक्त (सर्व) 

५. जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सर्व) 

६. आयुक्त, मुंबई पोलिस (वाहतुक) 

७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ 

१०.व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास मंडळ 

११.व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण रेल्वे 

१२.व्यवस्थापकीय संचालक, मध्य रेल्वे 

१३.व्यवस्थापकीय संचालक, पश्चिम रेल्वे 

१४.महाव्यवस्थापक, बेस्ट परिवहन 

१५.आयुकक्‍्त / संचालक, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६.आयुक्त / संचालक, अपंग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७.आयुकत / संचालक, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. आयुक्‍त / संचालक, महाराष्ट्र राज्य अपंग/दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या. मुंबई 

१९.आयुक्‍त / संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 

२०.आयुकक्‍त / संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 

२१.आयुक्‍त / संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०६/२१/कार्या-३३. 


२२.आयुक्‍त / संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
२३.आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ 

२४. केंद्र संचालक, ऑल इंडीया रेडीयो 

२५.उपमहानिदेशाक, दूरदर्शन 

२६.सचिव, प्रेस SHRM ब्युरो 

२७. व्यवस्थापक, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र 

२८. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई, महाराष्ट्र 
२९.प्रकल्प संचालक, मुंबई जिल्हा एड्स कंट्रोल सोसायटी, मुंबई, महाराष्ट्र 
३०.उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सर्व) 
३१.समितीतील सर्व संबंधित अधिकारी 

३२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


